अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी दिलेली मूळ 
प्रकरणे जतन करुन ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :गृहआ-१०१७/प्र.क्र.८५/आस्था.२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०१७ 


परिपत्रक 


फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या विविध 
कलमांखाली अभियोग दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव विभागात प्राप्त 
होतात. सदरहू प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेऊन अभियोग दाखल करण्यास परवानगी दिली जाते अथवा 
नाकारण्यात येते. अभियोग दाखल करण्यास सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर मंजूरी आदेशा निर्गमित 
करण्यात येतात. तद्नंतर, नस्ती योग्यरित्या जतन करुन ठेवण्याबाबत कार्यासनाकडून कार्यवाही होत 
नाही. 
२. ज्यावेळी संबंधित प्रकरण सुनावणीसाठी अथवा साक्षीसाठी न्यायालयासमोर येते त्यावेळेस अभियोग 
दाखल करण्यास मंजूरी दिलेले मूळ प्रकरण / संचिका तत्परतेने उपलब्ध होत नाही असे निदर्शनास आले 
आहे. अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्यात येणारी मूळ प्रकरणे / संचिका जोपर्यंत त्या विशिष्ट 
प्रकरणामध्ये न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही (कनिष्ठ/ विशेष न्यायालय/ अपील न्यायालय/ सर्वोच्च 
न्यायालय) तो पर्यंत संबंधित मूळ प्रकरण योग्यरित्या जतन करुन ठेवावे, अशा सुचना सर्व कार्यासनांना 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१७०३०४१८१००९६६२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h a 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1 
® Ad da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.03.04 18:12:20 +05'30' 


(peat भट) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

२. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

३. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

४. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

५. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, 
६. निवड नस्ती (आस्था.२) 


